परिविक्षा कालावधी समाप्त करणेबाबत. 
डॉ. गणेश रामधन पवार, दंतशल्यचिकित्सक, 
गट-ब. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः संआसे-२०२०/प्र.क्र.१४१/सेवा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल, ८ वा मजला, 
SPAY टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक :- २८ सप्टेंबर, २०२०. 


वाचा :- 
१) शासन आदेदा क्र.संआसे-२०१७/प्र.क्र.३/सेवा-१, दि.०२.१२.२०१७. 
२) क्र.संआसे/सारासे/गट-ब/कक्ष-४/डॉ.पवार/दंतचि/पकास/६१९-६२३/२०, दि.२०.०७.२०२०. 


शासन निर्णय:- 

शासनाच्या संदर्भ क्र.१ च्या उपरोक्त आदेझान्वये डॉ. पवार What रामधन यांची सामान्य राज्य 
सेवा,गट-ब या संवर्गात दंतठाल्यचिकित्सक या पदावर नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. यानुसार, डॉ. गणेशा 
रामधन पवार, हे दंतशल्यचिकित्सक या पदावर ग्रामीण रुग्णालय, आर्णी जि.यवतमाळ येथे दि. ०६.१२.२०१७ 
(म.पू) रोजी रुजू झाले. डॉ.पवार गणेश रामधन यांनी परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारक पूर्ण केला 
असल्याने दि.०५.१२.२०१९ AA) रोजी समाप्त करण्यात येत असून डॉ.पवार गणेश रामधन, 
दंतशल्यचिकित्सक गट-ब यांची सेवा दि.०६.१२.२०१९ (मं.पू) पासून नियमितपणे पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९२५१९३२३९५११७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sontakke Premanand 


S O Nn t a k ke 00 स Of Maharashtra, 


ou=Public Health Department, 
postalCode=400001, st=Maharashtra, 


p [| e mM a Nn a Nn d 2.5.4.20=248f3abd91 9bce9c4e68555abc7e46 


7b111¢53a87e167edcc566a40al 2ae53cd, 
serialNumber=89357e84059779c4ad0939bab 


Dnyaneshwar ५५ ताक 


Date: 2020.09.28 13:17:38 +05'30' 


ऐप्रे.ज्ञा.सोनटक्के) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा/ळलेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 


शासन निर्णय क्रमांकः संआसे-२०२०/प्र.क्र.१४१/सेवा-१ 


२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

३. संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

४. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 

५. सह संचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 

६. उप संचालक, आरोग्य सेवा,अकोला मंडळ,अकोला. 

७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय, यवतमाळ 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, यवतमाळ 

९. वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, आर्णी, जि.यवतमाळ 

१०. डॉ. गणेश रामधन पवार, दंतडल्यचिकित्सक (संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे मार्फत) 
११. निवडनस्ती - सेवा-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


